RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 
Reg . No. MH/ MR/ South- 339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ५१( २ )] 


गुरुवार , जुलै ३१, २०१४ / श्रावण ९, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १५३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, तळमजला, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीए. २०१२/ १०६९ / प्र.क्र .२१७(१)/पंरा-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ४१) याच्या 
कलम ४ अन्वये काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक पीआर.पीएचई- बी -११०८ / प्र.क्र .१६७ /ठाणे / एम -१०, 
दिनांक ३१ जुलै २०१४ याद्वारे ठाणे व पालघर अशा दोन नवीन जिल्हा करण्याच्या उद्देशाने विद्यमान ठाणे महसुली जिल्ह्याचेविभाजन करण्यात 
आलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त 
अधिनियम असा करण्यात आला आहे .) याच्या कलम ४ अन्वये संबंधित संहितेअन्वये एखादा जिल्हा बनविण्यात किंवा रचना करण्यात 
आलेले प्रत्येक स्थानिक क्षेत्र हे ( मात्र , त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तद्नुसार रचना केलेल्या किंवा स्थापन 
केलेल्या एखाद्या महानगरपालिकेच्या, नगरपालिकेच्या, कटक मंडळाच्या किंवा अधिसूचित क्षेत्र समितीच्या हद्दी त्यामधून वगळून ) उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनांसाठी जिल्हा असेल ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त प्रमाणे ठाणे व पालघर ह्या दोन नवीन महसुली जिल्हयांची रचना लक्षात घेता, उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनांसाठी , उपरोल्लिखित दोन नवीन महसुली जिल्हयांशी समनुरुप असतील अशा दोन नवीन जिल्हयांची रचना करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ आणि कलम २५४ च्या पोट- कलम ( १) चा खंड ( क ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून , 

( क ) विद्यमान ठाणे जिल्हयाचे ( त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तद्नुसार रचना केलेल्या किंवा स्थापन 
केलेल्या महानगरपालिकेच्या, नगरपालिकेच्या, कटक मंडळाच्या किंवा अधिसूचित क्षेत्र समितीच्या हद्दी असल्यास , त्या वगळून ) ठाणे व 
पालघर या नवीन महसुली जिल्हयांच्या ( आपापल्या हद्दींशी) समव्यापी हद्दी असलेल्या अशा, ठाणे व पालघर या जिल्हयामध्ये विभाजन करीत 
आहे ; आणि 

( ख ) असा निदेश देते की , ठाणे व पालघर या प्रत्येक नवीन जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद असेल. 


" 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस . संधू, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


भाग चार - ब - १५३-१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै ३१, २०१४ / श्रावण ९, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Road 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 31st July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPA . 2012 / 1069 /CR -217 ( 1 )/PR - 1. - Whereas , by Government Notification , Revenue and Forest 
Department, No. Pra.phe.B - 1108 /C.R.167/ Thane /M - 10 , dated the 31st July 2014 , issued under section 
4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), the existing Revenue District 
of Thane has been split up to constitute two new Revenue Districts of Thane and Palghar ; 

And whereas , under section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961 (Mah . V of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), every local area formed or constituted 
into a district under the said Code (but excluding therefrom the limits of a municipal corporation , 
municipality , a cantonment or a notified area committee , constituted or established by or under any 
law for the timebeing in force ) shall be a District for the purposes of the said Act; 

And whereas , in view of the constitution of two new Revenue Districts of Thane and Palghar as 
aforesaid , it is necessary to constitute two new Districts for the purposes of the said Act which shall 
correspond to the aforementioned two new Revenue Districts. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 and clause (a ) of sub -section (1) 
of section 254 of the said Act, the Government ofMaharashtra , with effect from the 1st day of August, 
2014 hereby , 

( a ) divides the existing District of Thane into the Thane and Palghar Districts with the 
limits co -extensive with the limits of the new Revenue Districts of Thane and Palghar respectively 
( excluding the limits , if any, of a municipal corporation ,municipality , a cantonment or a notified 
area committee , constituted or established by or under any law for the time being in force ); and 

( b ) directs that there shall be a Zilla Parishad for each of the new Districts of Thane and 
Palghar. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SANDHU , 
Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै ३१, २०१४ / श्रावण ९, शके १९ ३६ 


३ 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , तळमजला, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीए-२०१२ /१०६९ /प्र.क्र .२१७( २)/पंरा-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा. ५ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) याचे कलम ६ आणि कलम २५४ च्या 
पोट- कलम (१ ) चा खंड ( क ) यांन्वये काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र . झेडपीए-२०१२ / १०६ ९ / 
प्र.क्र .२१७(१) /पंरा -१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ याद्वारे ( त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वयेकिंवा तद्नुसार रचना केलेल्या 
किंवा स्थापन केलेल्या महानगरपालिकेच्या, नगरपालिकेच्या, कटकाच्या किंवा अधिसूचित क्षेत्र समितीच्या हद्दी असल्यास, त्या वगळून ) ठाणे व 
पालघर या महसुली जिल्ह्यांच्या आपापल्या हद्दींशी समव्यापी हद्दी असलेल्या ठाणे व पालघर ह्या दोन जिल्ह्यांची दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून 
रचना करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये गट ( ब्लॉक ) स्थापना करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, आता भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग) आणि उक्त अधिनियमाचे कलम ५ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, यासोबतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, त्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये, त्याच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या ( संख्येइतक्या ) व त्याच स्तंभामध्ये नावे विनिर्दिष्ट केलेल्या तसेच उक्त 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये, त्या प्रत्येकासमोर विनिर्दिष्ट करण्यात आलले स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट असणाऱ्या हद्दी असलेल्या गटांची रचना करीत 
आहे आणि या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक पीएसई . १०९ ६ /सीआर-११४/ ०५ , 
दिनांक १ ९ सप्टेंबर १९९ ६ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 
उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, “ ठाणे ” जिल्ह्याशी संबंधित अनुक्रमांक १ वरील नोंदीऐवजी पुढील नोंदी दाखल करण्यात येतील : 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


जिल्हा 
( २ ) 


स्थानिक क्षेत्र / तालुका 

( ३ ) 


गटाचा क्रमांक व नाव 

( ४ ) 


" १ 


ठाणे 


भिवंडी तालुका 


१. भिवंडी 


२. शहापूर 


३. कल्याण 


शहापूर तालुका 
कल्याण तालुका 
अंबरनाथ तालुका 
मुरबाड तालुका 


४. अंबरनाथ 


५. मुरबाड 


१ अ 


पालघर 


१. वसई 
२. तलासरी 


३. डहाणू 


४. विक्रमगड 


वसई तालुका 
तलासरी तालुका 
डहाणू तालुका 
विक्रमगड तालुका 
जव्हार तालुका 
मोखाडा तालुका 
वाडा तालुका 
पालघर तालुका 


५. जव्हार 
६. मोखाडा 


७. वाडा 


८. पालघर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एस . एस . संधू , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै ३१, २०१४/ श्रावण ९ , 


शके १ ९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Road , Fort , Mumbai 400 001, dated the 31st July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPA . 2012 / 1069/ CR - 217 ( 2 )/PR-1.- Whereas , by Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department No. ZPA . 2012 / 1069/CR -217 ( 1)/PR - 1, dated the 
31st July 2014 , issued under section 6 and clause (a ) of sub -section ( 1) of section 254 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962) (hereinafter referred 
to as “ the said Act” ), two new Districts of Thane and Palghar with the limits co - extensive with the 
limits of the revenue Districts of Thane and Palghar respectively (excluding the limits , if any , of a 
municipal corporation , municipality , a cantonment or a notified area committee constituted or 
established by or under any law for the time being in force ) have been constituted with effect from 
the 1st day of August , 2014 ; 

And whereas, it is necessary to constitute Blocks in each of the aforesaid two Districts. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (c) of article 243 of the Constitution 
of India read with section 5 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby constitutes in 
every District specified in column ( 2 ) of the Schedule hereto , the number of Blocks specified against 
them in column (4 ) thereof with the names specified in the same column, and the limits comprising 
the local areas specified against each ofthem in column ( 3) of the said Schedule and for that purpose 
amends the Government Notification , Rural Development and Water Conservation Department 
No. PSE . 1096 /CR - 114 /05 , dated the 19th September 1996 , as follows, namely: 

In the Schedule to the said notification , for the entry at Serial No. 1 , relating to “ THANE ” 
District, the following entries shall be substituted , namely : 


SCHEDULE 


District 


Local area / Taluka 


Number and name of Blocks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


" 1 


THANE 


1 Bhiwandi Taluka 
2 Shahapur Taluka 
3 Kalyan Taluka 
4 Ambarnath Taluka 
5 Murbad Taluka 


( 1) Bhiwandi 
( 2 ) Shahapur 
( 3 ) Kalyan 
( 4 ) Ambarnath 
( 5 ) Murbad 


1A 


PALGHAR 


1 Vasai Taluka 
2 Talasari Taluka 
3 Dahanu Taluka 
4 Vikramgad Taluka 
5 Jawhar Taluka 
6 Mokhada Taluka 
7 Wada Taluka 
8 Palghar Taluka 


( 1 ) Vasai 
( 2 ) Talasari 
( 3 ) Dahanu 
(4 ) Vikramgad 
(5 ) Jawhar 
( 6 ) Mokhada 
( 7 ) Wada 
(8 ) Palghar " 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SANDHU , 
Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै ३१, २०१४ / श्रावण ९, शके १९ ३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , तळमजला, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीए-२०१२/ १०६ ९/ प्र.क्र .२१७( ३ )/पंरा-१ .. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा. ५ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे) याचे कलम ६ आणि कलम २५४ च्या 
पोट- कलम ( १) चा खंड ( क ) यान्वये काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक झेडपीए-२०१२ / 
१०६ ९ / प्र.क्र .२१७(१)/ पंरा -१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ याद्वारे पूर्वीच्या ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करून ठाणे व पालघर या दोन नवीन जिल्हयांची 
रचना करण्यात आली आहे आणि उक्त दोन्ही नवीन जिल्ह्यांसाठी उत्तराधिकारी जिल्हा परिषद स्थापना करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अशा विभाजनाच्या कारणाने, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या परिषद सदस्यांच्या पदावधीमध्ये पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्याचे दोन 
जिल्ह्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीमध्ये, उक्त अधिनियमाखाली अशा जिल्हा परिषदांची रचना करण्यात येईपर्यंत , उत्तराधिकारी जिल्हा 
परिषदांच्या पंचायत समित्या , स्थायी समित्या किंवा विषय समित्या किंवा नेमणूक केलेल्या अन्य समित्या कोणत्याही असल्यास, यांच्यासहित 
उत्तराधिकारी जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी, प्रशासकाची नेमणूक करण्याकरिता तरतूद 
करण्यास राज्य शासन सक्षम आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम २५५ , पोट -कलम ( २) च्या खंड ( चार ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (१) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची, 
तिच्या स्तंभ ( २) मध्ये त्यांच्यासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या उत्तराधिकारी जिल्हा परिषदांच्या पंचायत समित्या, स्थायी समित्या किंवा विषय 
समित्या किंवा नेमणूक केलेल्या अन्य समित्या, कोणत्याही असल्यास , यांच्यासहित त्या जिल्हा परिषदांची कर्तव्ये व कार्ये पार पाडण्यासाठी , अशा 
संबंधित जिल्हा परिषदांची उक्त अधिनियमान्वये यथावकाश रचना केली जाईपर्यंत , नेमणूक करीत आहे. 

अनुसूची 
अधिकारी 

जिल्हा परिषदा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


( १ ) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , ठाणे 


ठाणे जिल्हा परिषद ( तिच्या पंचायत समित्या , स्थायी समिती किंवा विषय 
समित्या किंवा नेमणूक केलेल्या अन्य समित्या कोणत्याही असल्यास). 
पालघर जिल्हा परिषद ( तिच्या पंचायत समित्या, स्थायी समिती किंवा विषय 
समित्या किंवा नेमणूक केलेल्या अन्य समित्या कोणत्याही असल्यास ) . 


( २ ) 


मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी, पालघर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस . संधू, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै ३१, २०१४ / श्रावण ९, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, dated the 31st July 2014 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 


No.ZPA . 2012 / 1069/CR -217 ( 3 ) /PR-1.—Whereas,by Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department , No. ZPA . 2012 / 1069/CR -217 ( 1 )/PR - 1, dated the 31st July 2014 
issued under section 6 and clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 254 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962) (hereinafter referred to as “ the said 
Act”), two new Districts of Thane and Palghar have been constituted by dividing the former District 
of Thane and a successor Zilla Parishad has been established for each of the said new Districts ; 

And whereas , by reason of such division , the former District of Thane stood split - up into two 
Districts during the term of office of the Councillors of the Thane Zilla Parishad ; 

And whereas, in the circumstances aforesaid , the State Government is competent to provide for 
the appointment of Administrators to exercise the powers and to perform the functions of the successor 
Zilla Parishads including those of the Panchayat Samitis , the Standing Committees or Subject 
Committees or other Committees appointed , if any, until such Zilla Parishads are in the due course 
constituted under the said Act . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( iu ) of sub -section (2 ) of section 255 
of the said Act, the Government of Maharashtra hereby appoints with effect from the 1st day of 
August 2014 the officers mentioned in column ( 1 ) of the Schedule hereto to perform the duties and 
functions of the successor Zilla Parishads including those of the Panchayat Samitis , the Standing 
Committees or Subject Committees or other Committees appointed , if any , respectively specified 
against them in column ( 2 ) thereof until such respective Zilla Parishads, are in due course constituted 
under the said Act . 


SCHEDULE 


Sr. No. 

( 1 ) 


Officers 

( 2 ) 


Zilla Parishads 

( 3 ) 


( 1 ) 


Chief Executive Officer , Zilla 
Parishad , Thane. 


Thane Zilla Parishads (including those of 
Panchayat Samitis, the Standing Committees or 
Subject Committees or other Committees 
appointed , if any). 
Palghar Zilla Parishad (including those of 
Panchayat Samitis , the Standing Committees or 
Subject Committees or other Committees 
appointed , if any). 


( 2 ) 


Chief Executive Officer , Zilla Parishad , 
Palghar . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SANDHU , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


